संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व वृध्द भूमीहीन 
शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना जिल्हा आस्थापना वेतन 
व वेतनेतर खर्चासाठी सन २०२०-२१ वर्षातील माहे 
ऑगस्ट व सप्टेंबर, २०२० करीता अनुदानाचे वाटप. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२०/प्र क्र.9५/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २० ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/ विसयो, 
दिनांक २०.०८.२०१९. 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल, २०२०. 

३. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.9७५/ विसयो, 
दिनांक १४/०५/२०२०. 

४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.७५/ विसयो, 
दिनांक ०६/०६/२०२०. 

५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व fasts सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.9५/ विसयो, 
दिनांक १४/०७/२०२०. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा 
आस्थापनेसाठी माहे एप्रिल ते जून, २०२० करिता रुपये ९६,२९,३६,०००/- (रुपये शहाण्णव कोटी 
एकोणतीस लक्ष छत्तीस हजार फक्त) व वृध्द भूमीहीन शोतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील 
आस्थापना खर्च जिल्हा आस्थापनेच्या वेतन व इतर प्रशासकीय खर्चासाठी रुपये ३६,४८,१०,०००/- 
(रुपये छत्तीस कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष दहा हजार फक्त) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर झालेली आहे. 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ शासन परिपत्रकान्वये माहे एप्रिल, २०२० ते जून, २०२० या कालावधीच्या 
खर्चासाठी मंजूर तरतूदीच्या १० टक्के रक्‍कम संदर्भ क्रमांक ३ (वेतन, दूरध्वनी व कार्यालयीन खची, १५ 
टक्के रक्‍कम (वेतन) संदर्भ क्रमांक ४ व १० टक्के रक्‍कम संदर्भ क्रमांक ५ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
विभागीय आयुक्त कार्यालयांना वितरीत केली आहे. आता अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या १० टक्के रक्‍कम 
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी (०१-वेतन), ०६ दूरध्वनी, वीज व पाणी आणि 
१३ कार्यालयीन खर्च रुपये ९,५२,७६,८००/- (रुपये नऊ कोटी बावन्न लक्ष शहात्तर हजार आठशे फक्त) 
व वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य योजना जिल्हा आस्थापना वेतन खर्चासाठी रुपये 
३,६३,९४,८००/- (रुपये तीन कोटी त्रेसष्ट लक्ष MRM हजार आठशे फक्त) वितरीत करण्यास 
मान्यता देत आहे. त्यानुषंगाने माहे ऑगस्ट व सप्टेंबर, २०२० या कालावधीच्या खर्चासाठी या शासन 
निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास शासन याद्वारे मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२०/प्र क्र.७५/विसयो 


२. सर्व विभागीय आयुक्त यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -अव 
ब प्रमाणे वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या अधिपत्याखालील जिल्ह्यांना त्यांच्या 
आवड्यकतेनुसार करावे व जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील तालुक्यांना अनुदानाचे 
आवश्यकतेनुसार वाटप करावे. 
३. सदरहू वितरीत अनुदान संजय गांधी निराधार अनुदान योजना जिल्हा आस्थापनेसाठी "मागणी 
क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), सर्वसाधारण आस्थापना” या 
लेखाशीर्षाखाळी आणि वृध्द भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेच्या खर्चासाठी "मागणी क्रमांक 
एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१, इतर आस्थापना, (०१) (०१) वृध्द भूमीहीन 
शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च (२०५३ ११७८)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे 
सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी .त्यांनी त्यांच्याकडे 
सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या 
खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण 
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास 
त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या 
ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
५. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ 
एप्रिल, २०२० अन्वये विभागांना दिलेल्या प्रशासकीय प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. Wax ana fora महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००८२०१६४३२२५८२२ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Sunil Vitthal Ukirade 


(सु. वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती. 


Cc AV A WO 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -२०२०/प्र क्र.७५/विसयो 


विवरणपत्र- अ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२०/प्र क्र.५५/विसयो, दिनांक २० ऑगस्ट, २०२० सोबतचे विवरणपत्र 


मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, जिल्हा प्रशासन ०९३, जिल्हा (०१), सर्वसाधारण 
आस्थापना” 
सन २०२०-२१ वर्षातील माहे ऑगस्ट व सप्टेंबर, २०२० करीता अनुदानाचे वाटप. 


(रुपये हजारात) 


अ.क्र. | विभागीय आयुक्त संगणक सांकेताक ०१ वेतन 
(०१) (०१) (२०५३ १११३ १५४६६.४ 


र 
३ | नात्रिक | (0१) (08 (२०५३ ११३१) |_१७१९२९ |___0१ 
Y ( 


aed 
57 ०9(२785000 136852. 


औरंगाबाद ०१) (०६) (२०५३ ११६९ ११७१७.४ १०४.४ ५२४.६ 
९२६१०.१ ४२९.८ २२३६.९ 


विवरणपत्र - ब 


मागणी क्रमांक एन-२, मुख्य लेखाशीर्ष २०५३, इतर प्रशासन ०९४, (०१), इतर आस्थापना, (०१) (०१) वृध्द 
भूमीहीन शेतमजुरांना अर्थसहाय्य या योजनेवरील आस्थापना खर्च (2043 ११७८)” या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकावा. 
सन २०२०-२१ वर्षातील माहे ऑगस्ट व सप्टेंबर, २०२० करीता अनुदानाचे वाटप. 


औरंगाबाद 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


